सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील ९० 
आणि तासगांव तालुक्यातील १ योजनाबाह्य 
रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ ऑक्टोबर, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे 
पत्र क्र. मुअ(पुणे/का-२/रेशा/११७/६६६९/२०१८, दिनांक ०६/१०/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सांगली 
जिल्ह्यातील मिरज तालुक्‍यातील ९० आणि तासगांव तालुक्‍यातील १ योजनाबाह्य रस्त्यांचा रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


सदर प्रस्ताव विचारात घेता सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील ९० आणि तासगांव 
तालुक्‍यातील १ योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावातील 
नमूद केलेली माहिती विचारात घेऊन, सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्‍यातील ९० आणि तासगांव 
तालुक्यातील १ रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


एकूण | प्रस्तावित ग्रामीण 


अ.क्र रस्त्याचे नाव लांबी मार्ग क्रमांक 
(कि.मी.) 
वि , ।सलगरेते कर्नाटक राज्य हद्द (पांडेगांव) रस्ता. ४.०० | ग्रामीण मार्ग-३५२ 


२. | सलगरे - जानराववाडी - रस्ता (ग्रामीण मार्ग-३४९) GAS | ४.०० | ग्रामीण मार्ग-३५३ 
मळा मार्गे कर्नाटक राज्य हद्द (।अरळहट्टी) रस्ता. 


३. | चाबुकस्वारवाडी - सलगरे रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- १०७) ३.०० | ग्रामीण मार्ग-३५४ 
ते कर्नाटक राज्य हद्दअरळहट्टी) रस्ता. 


४. | सलगरे जानकरवस्ती (मदभावी) रस्ता (ग्रामीण APT ३४४ ते २.०० | ग्रामीण मार्ग-३५५ 
कर्नाटक राज्य हद्द (बोमनाळ) रस्ता. 


५. | आरग-खटाव रस्ता ते (लिंगनूर) शिदेवाडी रस्ता. ३.०० _ | ग्रामीण मार्ग-३५६ 


६. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- ४५ ते आरग खटाव रस्ता. ४.०० | ग्रामीण मार्ग-३५७ 


प्रमुख जिल्हा मार्ग- ५७ ते (लिंगनूर) पाटीलवस्ती रस्ता. २.०० | ग्रामीण मार्ग-३५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


८. | लिंगनूर - बेळंकी रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- ४५) ते कुरणे वस्ती | २.०० | ग्रामीण मार्ग-३५९ 
रस्ता. 

९. | लिंगनूर - खटाव रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- ५७) ते पाटील २.०० | ग्रामीण मार्ग-३६० 
वस्ती अप्रोच रस्ता. 

णि ०. | लिंगनूर- एरंडोली रस्ता (प्रमुख जिल्हा AP ५७ ते तपकीौरे १.५०० | ग्रामीण मार्ग-३६१ 
वस्ती रस्ता. 

ai १. | मालगांव- गुंडेवाडी रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- ५६) ते कॅनॉल ५.०० | ग्रामीण मार्ग-३६२ 
मार्गे गुळवेवस्ती - चव्हाणमळा ते सिध्देवाडी - खंडेराजूरी रस्ता 
(इतर जिल्हा मार्ग- १२०) ला जोडणारा रस्ता. 

१२. | सलगरे - जानराववाडी रस्ता (ग्रामीण मार्ग- ३४९) ते विवो oo _ ग्रामीण मार्ग-३६३ 
जाराववाडी - बमनाळ रस्ता. 

१३. । मालगांव - गुंडेवाडी - खंडेराजुरी रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- १.५०० | ग्रामीण मार्ग-३६४ 
५६) (भवानीनगर) ते सिध्देवाडी -खंडेराजुरी रस्ता (इतर 
जिल्हा मार्ग- १२०) ला जोडणारा रस्ता. 

१४. | मालगांव - गुंडेवाडी -खंडेराजुरी रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- १.५०० | ग्रामीण मार्ग-३६५ 
५६) (पाटीलवस्ती) ते सिध्देवाडी खंडेराजुरी रस्ता (इतर जिल्हा 
मार्ग- 920) ला जोडणारा रस्ता. 

१५. | मालगांव - गुंडेवाडी - खंडेराजुरी रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- २.५०० | ग्रामीण मार्ग-३६६ 
५६) (हनुमाननगर) ते कागवाडेमळा रस्ता. 

१६. | सिध्देवाडी- खंडेराजुरी रस्ता (इतर जिल्हा मार्ग- १२० ते ०.७०० | ग्रामीण मार्ग-३६७ 
(खंडेराजूरी) काटेमळा रस्ता. 

१७. | प्रमुख जिल्हा API ५६( खंडेराजुरी) पाटील वस्ती - laa oo | ग्रामीण मार्ग-३६८ 
जाधवमळा रस्ता. 

१८. | इतर जिल्हा मार्ग- १२० (SAS) डोंगरकुडी पाटील वस्ती ७.०० | ग्रामीण मार्ग-३६९ 
मार्गे इतर जिल्हा मार्ग- १२० ते गवळेवाडी रस्ता. 

१९. | राष्ट्रीय महामार्ग क्र.१६६ (मिरज पंढरपूर रस्ता) ते (मालगांव) १.५०० | ग्रामीण मार्ग-३७० 
शोडबाळे वस्ती रस्ता. 

२०. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- ४३ (तानंग मालगांव रस्ता) ते (मालगांव) १.५०० _ | ग्रामीण मार्ग-३७१ 
तवटेवस्ती रस्ता. 

२१. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- ४१ (तासगांव फाटा) ते (मालगांव) भुत्तेवाडी | २.१०० | ग्रामीण मार्ग-३७२ 
रस्ता. 

२२. | Wag जिल्हा मार्ग- ४१ (तासगांव फाटा) ते (मालगांव) ३.०० | ग्रामीण मार्ग-३७२ 
सुभाषनगर- मदिना मश्चिद ते राजमाने मळा ते यडावंतनगर 
रस्ता. 

२३. | Wag जिल्हा मार्ग-५६ (मिरज मालगांव) ते (मालगांव) १.५०० । ग्रामीण मार्ग-३७४ 
बरगालेवस्ती रस्ता. 

२४. | इतर जिल्हा मार्ग-११६ (मालगांव बेडग रस्ता) ते (मालगांव) २.५०० | ग्रामीण मार्ग-३७५ 
थोरातवस्ती रस्ता. 

२५. | इतर जिल्हा मार्ग-११६ (मालगांव बेडग रस्ता) ते (मालगांव) 3.400 | ग्रामीण मार्ग-३७६ 


हुळ्ळेवस्ती राज्यमार्ग-१५३ ला मिळणारा रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


२६. । प्रमुख जिल्हा मार्ग- ५६ (मालगांव मिरज रस्ता) ते (मालगांव) aan oo _ ग्रामीण मार्ग-३७७ 
सोनाळीनगर - सुगन्नावरमळा रस्ता. 

२७. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- ५६ (मिरज गुंडेवाडी रस्ता) ते (गुंडेवाडी) ०.५० _ ग्रामीण मार्ग-३७८ 
सरकारी पाणी पुरवठा विहीरीकडे जाणारा रस्ता. 

२८. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- ५७ (गुंडेवाडी- सिध्देवाडी रस्ता) ते १.५० | ग्रामीण मार्ग-३७९ 
(गुंडेवाडी) प्रकाश ढंग मळयाकडे जाणारा रस्ता. 

२९. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- ५६ (मिरज मालगांव रस्ता) ते (मालगांव) २.००  । ग्रामीण मार्ग-३८० 
संगाप्पा पाटोळे ते सुरेश चिप्परगे सुभाषनगर हद्दीपर्यंत जाणारा 
रस्ता. 

३०. | नांद्रे - डिग्रज रस्ता( ग्रामीण मार्ग- ०९) ते नांद्रे - डिग्रज शिव ५.०० _ | ग्रामीण मार्ग-३८१ 
रस्ता. 

३१. | मौजे डिग्रज - नावरसवाडी रस्ता (ग्रामीण मार्ग-२३९) ते ४.०० | ग्रामीण मार्ग-३८२ 
कवाटवाट रस्ता. 

३२. | मौजे डिग्रज - नांद्रे रस्ता (ग्रामीण मार्ग-९) ते हायस्कूल मार्ग ५.०० _ ग्रामीण मार्ग-३८३ 
नांद्रे रस्त्यापर्यंत मिळणारा रस्ता. 

३३. | सांगली - माधवनगर - पझ्माळे रस्ता (ग्रामीण मार्ग-१५४ ते ४.०० | ग्रामीण मार्ग-३८४ 
बुधगांव जॅकवेल नदीपर्यंत जाणारा रस्ता. 

३४. | सांगली -माधवनगर- पझ्माळे रस्ता (ग्रामीण मार्ग- १५४) ते २.०० | ग्रामीण मार्ग-३८५ 
बिरनाळे वस्ती रस्ता. 

३५. | नांद्रे -शिरगाव (प्रमुख जिल्हा मार्ग- ८३) ते खोतवाडी (रेल्वे २.०० | ग्रामीण मार्ग-३८६ 
पुलाजवळ) रस्ता. 

३६. | नांद्रे -शिरगाव- खोतवाडी- बुधगांव रस्ता. (इतर जिल्हा मार्ग- २.०० | ग्रामीण मार्ग-३८७ 
१०० ते चिपरेमळा रस्ता. 

३७. | नांद्रे-शिरगाव रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- ८३) ते शिरोटे मळा २.०० | ग्रामीण मार्ग-३८८ 
रस्ता. (देसकत रस्ता) 

३८. | नांद्रे - मौजे डिग्रज (ग्रामीण मार्ग-९) ते भूतनाळ (चौधरी मळा) २.०० | ग्रामीण मार्ग-३८९ 
रस्ता. 

३९. | नांद्रे -ब्रम्हनाळ रस्ता (ग्रामीण मार्ग-६) ते मौजे डिग्रज (पाचोरे ४.००  । ग्रामीण मार्ग-३९० 
वस्ती) रस्ता. 

vo, | नांद्रे- खटाव योजनाबाह्य रस्ता ते मौजे डिग्रज शिव रस्ता. ४.०० | ग्रामीण मार्ग-३९१ 
(बनकर रस्ता) 

४१. । नांद्रे- खटाव योजनाबाह्य रस्ता ते मौजे डिग्रज शिव रस्ता. ४.०० | ग्रामीण मार्ग-३९२ 
(पद्माळे रस्ता) 

४२. | कवलापूर -मोटेवस्ती ग्रामीण मार्ग-२८९ ते कवलापूर - २.०० | ग्रामीण मार्ग-३९३ 
मानमोडी रस्त्याला मिळणारा रस्ता. 

४३. | कवलापूर येथील राज्यमार्ग-६० पासून गारपिट ते बिसूर शिव ३.०० _ ग्रामीण मार्ग-३९४ 
रस्ता (BICHON) रस्ता. 

४४. | कवलापूर येथील राज्यमार्ग-६० पासून नागांव कवठे शिव रस्ता | ३.०० । ग्रामीण मार्ग-३९५ 


(रिसवडेमळ)) रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


४५. | कवलापूर - कुपवाड (ग्रामीण मार्ग- ११३) ते बुधगांव रस्त्याला ५.०० | ग्रामीण मार्ग-३९६ 
जोडणारा रस्ता. 

४६. | कवलापुर- कानडवाडी रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग- १०७) २.०० | ग्रामीण मार्ग-३९७ 
(दत्तनगर फाटा) रस्ता ते कवलापूर शिव रस्ता. 

४७. | कवलापुर-कानडवाडी रस्ता ( प्रमुख जिल्हा मार्ग- १०७) १.५०० | ग्रामीण मार्ग-३९८ 
पाटील मळा रस्ता. 

४८. | कवलापूर- मोटेवस्ती रस्ता (ग्रा.मा.- २८९) ते धुळगांव रस्ता ३.०० | ग्रामीण मार्ग-३९९ 

४९. | कवलापुर- रसुलवाडी (प्रमुख जिल्हा मार्ग- १०७) पाटील २.५०० | ग्रामीण मार्ग-४०० 
मळा रस्ता. 

५०. | राज्यमार्ग-६० (कवलापूर) ते तुकाई मंदिर रस्ता. २.०० | ग्रामीण मार्ग-४०१ 

५१. | ग्रामीण मार्ग- २८९ (कवलापूर) ते क्रांतीचौक पालखी रस्ता. ३.०० | ग्रामीण मार्ग-४०२ 

५२. | राज्यमार्ग-६० (कवलापूर) ते नांद्रेवाट रस्ता. ५.०० | ग्रामीण मार्ग-४०३ 

५३. | राज्यमार्ग-६० (कवलापूर) ते बोनवाट रस्ता. ५.०० _ ग्रामीण मार्ग-४०४ 

५४. | ग्रामीण APT २३५ (कवलापूर) ते मोटेमळा मानमोडी हद्द रस्ता. ५.०० _ | ग्रामीण मार्ग-४०५ 

५५. | बेडग- TST रस्ता कत्तलखाना ते येसुमाळी वस्तीकडे जाणारा १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४०६ 
रस्ता. 

५६. | म्हेशाळ - HCAS रस्ता. ३.५०० | ग्रामीण मार्ग-४०७ 

५७. । इतर जिल्हा मार्ग-११६ पासून कुलकर्णी, कांबळे वस्तीकडे १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४०८ 
जाणारा रस्ता. 

५८. | बेडग- लोकूर रस्त्यापासून पाठील शोट्टीवस्तीकडे जाणारा al .00 | ग्रामीण मार्ग-४०९ 
रस्ता. 

५९. | इतर जिल्हा मार्ग-११६ पासून कांबळे वस्तीकडे जाणारा रस्ता. | १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४१० 

६०. | इतर जिल्हा मार्ग- 929 पासून (बेडग) बिंदले, विटेकर, १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४११ 
बिरनाळे वस्ती जाणारा रस्ता. 

६१. | बेडग- मंगसूळी रस्त्यापासून (इतर जिल्हा मार्ग- १२३) घोरपडे | १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४१२ 
वस्तीकडे जाणारा रस्ता. 

६२. | इतर जिल्हा मार्ग- ११६ (बेडग) पासून कणसे वस्तीकडे १.२०० | ग्रामीण मार्ग-४१३ 
जाणारा रस्ता. 

६३. | ग्रामीण मार्ग- ३४८ (बेडग) पासून ब्याकूडे वस्तीकडे जाणारा ०.८०० | ग्रामीण मार्ग-४१४ 
रस्ता. 

६४. । इतर जिल्हा मार्ग- ११६ (बेडग) पासून बिरोबा मंदीर ओमासे १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४१५ 
वस्तीकडे जाणारा रस्ता. 

६५. | इतर जिल्हा API ११६ (बेडग) पासून माने वस्तीकडे जाणारा ४.५०० | ग्रामीण मार्ग-४१६ 
रस्ता. 

६६. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- ४५ (आरग) पासून खटावकडे जाणारा ४.०० | ग्रामीण मार्ग-४१७ 
रस्ता. 

६७. | राज्यमार्ग- 942 (म्हेशाळ) पासून कणकेश्वर मंदीर धरणांपर्यंत १.२०० | ग्रामीण मार्ग-४१८ 
जाणारा रस्ता. 

६८. । इतर जिल्हा मार्ग-१२१ (बेडग) पासून खाडेवस्ती, भोसले १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४१९ 
मळयाकडे जाणारा रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


६९. | इतर जिल्हा मार्ग- १२१ (बेडग) पासून आवटी, शेगणे वस्तीकडे | ३.०० | ग्रामीण मार्ग-४२० 
जाणारा रस्ता. 
७०. | इतर जिल्हा AMT - 932 (मल्लेवाडी) पासून दरूरे वस्तीकडे २.०० | ग्रामीण मार्ग-४२१ 
जाणारा रस्ता. 
७१. । प्रमुख जिल्हा मार्ग-४५ (बेडग चुनाभट्टी) रस्त्यापासून १.६०० _ | ग्रामीण मार्ग-४२२ 
रेल्वेलाईन कडे जाणारा रस्ता. 
७२. । प्रमुख जिल्हा मार्ग-४५ (बेडग चुनाभट्टी ) रस्त्यापासून जाधव ४.०० | ग्रामीण मार्ग-४२३ 
वस्ता (बेडग) गवरदेववाडी कडे जाणारा रस्ता. 
७३. | बेडग-मंगसुळी रस्त्यापासून शिदे वस्तीकडे जाणारा रस्ता. १.६०० | ग्रामीण मार्ग-४२४ 
७४. । प्रमुख जिल्हा मार्ग-४१ रस्त्यापासून (म्हेसाळ) दफनभूमी पासून | १.८०० । ग्रामीण मार्ग-४२५ 
रेल्वेळाईन पर्यंत जाणारा रस्ता. 
७५. | इतर जिल्हा मार्ग-११५ (राष्ट्रीय महामार्ग-१६६) ते चव्हाण वस्ती | ३.०० | ग्रामीण मार्ग-४२६ 
- मानमोडी रस्ता. (प्रमुख जिल्हा मार्ग-४०) जोडणारा रस्ता. 
७६. । इतर जिल्हा मार्ग-११५ (राष्ट्रीय महामार्ग -१६६) ते मोहिते १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४२७ 
वस्ती - मानमोडी रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग-४०) जोडणारा 
रस्ता. 
७७. | इतर जिल्हा मार्ग-११५ ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-४० जोडणारा ३.०० | ग्रामीण मार्ग-४२८ 
कांचनपूर सीमेवरील रस्ता. 
७८. | करोली एम - हणमंतपूर रस्ता ते योगेवाडी रस्ता. २.०० _ ग्रामीण मार्ग-४२९ 
७९. | करोली एम- हणमंतपूर रस्ता ते बोरगांव शिव रस्ता. २.०० | ग्रामीण मार्ग-४३० 
८०. | करोली एम ओढावाट ते यलम्मा मंदिर ते हणमंतपूर रस्ता. २.५०० | ग्रामीण मार्ग-४३१ 
८१. । मौजे सावळी येथील मिरज मुख्य रस्ता श्रीनाथ नगर ते २.०० | ग्रामीण मार्ग-४३२ 
एम.आय.डी.सी. कुपवाड रस्ता. 
८२. | नांद्रे - डिग्रज शिव रस्ता (धनगर रस्त). २.०० | ग्रामीण मार्ग-४३३ 
८३. | पाटील हॉस्पिटल (प्रमुख जिल्हा मार्ग-५६) ते टाकळी - २.०० | ग्रामीण मार्ग-४३४ 
एरंडोली रस्ता. 
८४. | संगाप्पा पाटोळे (प्रमुख जिल्हा मार्ग- ५६ रस्ता) ते टाकळी ३.०० | ग्रामीण मार्ग-४३५ 
सोसायटी रस्ता. 
८५. | प्रमुख जिल्हा मार्ग-४१ ते चिपरगे मळा रस्ता. ३.०० | OTA मार्ग-४३६ 
८६. । प्रमुख जिल्हा मार्ग-४१ ते मिरज टाकळी हद्द रस्ता. २.००  । ग्रामीण मार्ग-४३७ 
८७. | राज्यमार्ग-१५३ ते माने पाटील मळा रस्ता. १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४३८ 
८८. | राज्यमार्ग-१५३ ते कारंडे मळा रस्ता. १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४३९ 
८९. । प्रमुख जिल्हा मार्ग-४१ ते सुपेकर घर रस्ता. १.५०० | ग्रामीण मार्ग-४४० 
९०. | प्रमुख जिल्हा मार्ग-४१ ते कोरे मळा रस्ता. २.०० | ग्रामीण मार्ग-४४१ 
तासगांव तालुका ग्रामीण मार्ग-४४२ 
९१. | पेड येथे मोराळे पेड रस्ता ते बिरोबानगर पासून खाडे वस्ती २.०० | ग्रामीण मार्ग-२८५ 
जुना गौरगांव रस्ता. 
एकूण २२६.५०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण ५८८०.१२ कि.मी. लांबीत २२६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी ६१०६.६२० कि. मी. इतकी 
होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१०२९१२२२४७६४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vii krao Patil 
Prashant DN‘ c=, oxGovernment Of Mahrashta, 
टे ou=Public Works Department, 
talCode=400032, st=Mahi htra, 
V I n a ya k | a 0 ८420-29 1 had6seeeb 1 ie ‘eabfeéd ७1052 
6143e814db5f8c505422af66a5628314537e, 
Pp 1 | cn=Prashant Vinayakrao Patil 
a t I Date: 2018.10.29 12:28:50 +05'30' 
(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच 

केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,सांगली. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम पश्चिम विभाग,सांगली. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


Nn SMS 


vo 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


